मागणी क्रमांक के-२ मुख्य लेखाशिर्ष २०४९ 
या लेखाशीर्ष खाली सन २०१९-२० या 
आर्थिक वर्षात केलेली तरतूद खर्ची 
टाकण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक निधीवि-२०२०/प्र.क्र. 38/ ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ३१ मार्च, २०२० 


संदर्भ :- १ शासन निर्णय उद्योग उर्जा व कामगार विभाग क्र. संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.३०४, ऊर्जा-५, 
दिनांक २७ डिसेंबर, २०१६ 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दि. ०८ जुले, २०१९ 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासनाने देशातील वीज वितरण कंपन्यांची कार्यक्षमता व आर्थिक सक्षमता 
वाढविण्याच्या उद्देशाने उदय योजना मंजूर केली आहे. सदर योजनेत सहभागी होण्यासाठी 
केंद्रीय विद्युत मंत्रालय, राज्य शासन व महावितरण कंपनीमध्ये त्रिपक्षीय करार (MOUv) 
करण्यात आलेला आहे. त्याबाबतचा झासन निर्णय दिनांक २७ डिसेंबर, २०१६ रोजी निर्गमित 
करण्यात आला आहे. 


या योजनेअंतर्गत महावितरण कंपनीकडील दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१५ रोजी असणाऱ्या 
मध्यम व लघु मुदतीच्या रुपये ६६१३ कोटी रकमेच्या ७५% रक्कम रुपये ४९५९.७५ कोटीचे 
NonSLR/SDL कर्जरोखे सन २०१६-१७ मध्ये राज्य शासनाने विक्री करण्यास मान्यता देण्यात 
आली आहे. महावितरण कंपनीने सदर कर्जाची परतफेड शासनास व्याजासह करावयाची आहे. 


उदय योजनेअंतर्गत व्याजाची परतफेड करण्याकरिता सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात 
केलेली तरतूद रुपये ३६५.०३ कोटी मागणी क्रमांक के-२, ०१ देशांतर्गत त्र्णावरील व्याज, 
१०१ बाजारपेठ कर्जावरील व्याज (00) (०१) केंद्र शासनाच्या उदय योजनेअंतर्गत महावितरण 
कंपनीसाठी उभारलेले महाराष्ट्र शासनाचे fests कर्ज रोख्यावरील व्याज २०४९२५४२ 
(अनिवार्य) ४५ व्याज या लेखाशिर्षखाली खर्ची टाकण्यास शासन मंजुरी देत आहे. सदर शासन 
निर्णय प्रशासकीय विभागाच्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः निधीवि-२०२०/प्र.क्र. ३४/ ऊर्जा-३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०२०४१५५७०७४४१० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ = wr रर आदेझानुसार = = 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
> 
Nanasaheb aerate ting 
69861 1123263cde9d32423e9bb73044d91 edOcffad3b6267198 
ee! f, 
व serialNumber=6c39e28581 50dbdfcfe6cd25ed08adf59f4d2fd8c1ede173073 
ajaram hane eet ae ae 
Date: 2021.02.04 16:02:01 +05'30" 


(ना.रा.ढाणे) 
झासनाचे अवर सचिव 


Digitally signed by Nanasaheb Rajaram Dhane 
DN: c=lI jovernment Of Maharashtra, ou=Industries, Energy and 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२० 
२. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर 
व्यवस्थापकीय संचालक, एमएसईबी होल्डींग कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड,वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१ 
४ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या., प्रकाशगड,वांद्रे (पूर्व), मुंबई 
५ अधिदानव लेखा अधिकारी, (अराप / रालेवि-१), अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
६ अधिदानव लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (पूर्व) मुंबई-४०० ०५१ 
अवर सचिव (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
क.अ.(प्रशासन-१), उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२ 
१० वित्त विभाग, /(अर्थसंकल्प-१३ / साधनसंपत्ती /साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई, ३२. 
११. निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


